अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागातील 
जिल्हा पुरवठा अधिकारी, गट-अ (राजपत्रित) 
संवर्गात तात्पुरत्या स्वरूपात पदोन्नतीने 
पदस्थापना देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, 
शासन आदेश क्रमांक : निसुची -१९२२/प्र.क्र.४८/ना.पु.-१५ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : ३० मे, २०२२. 


शासन आदेश 


सन २०२१-२२ या निवडसूची वर्षात अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागातील खालील सहायक जिल्हा 
पुरवठा अधिकारी, गट ब (राजपत्रित) वेतनश्रेणी 5-१६- (रू. ४४९००-१४२४००) यांना जिल्हा पुरवठा अधिकारी, गट अ 
(राजपत्रित) - वेतनश्रेणी 5-२०- (रू. ५६१००-१७७५०० ) या संवर्गात या आदेशाद्वारे विहित अटी व शा्तीच्या अधिन राहून 
निव्वळ तात्पुरत्या स्वरूपात पदोन्नती देण्यात येत आहे. सदर सहायक जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांची त्यांच्या नावासमोर 
दर्शविण्यात आलेल्या ठिकाणी पदोन्नतीने पदस्थापना करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. अधिकाऱ्याचे नाव सध्या कार्यरत ठिकाण पदोन्नतीने पदस्थापनेचे ठिकाण 
fad श्री. रघुनाथ आबासाहेब ताडगे सहायक जिल्हा पुरवठा अन्नधान्य वितरण अधिकारी, पुणे या 
अधिकारी, पुणे रिक्‍त पदी 
२ श्री. विजय कृष्णराव सहारे सहायक जिल्हा पुरवठा जिल्हा पुरवठा अधिकारी, वर्धा या रिक्‍त 
अधिकारी, गडचिरोली पदी 


२. मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी याचिका क्र.२७९७/२०१५ मध्ये दि.०४/०८/२०१७ रोजी दिलेल्या निर्णयाविरोधात 
राज्य शासनाने मा.सर्वोच्च न्यायाळयात विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/२०१७ दाखल केली आहे. सदर याचिका अद्याप 
प्रलंबित आहे. सामान्य प्रशासन विभाग, कार्यासन-१६-ब यांच्या शासन निर्णय दि.०७.०५.२०२१ मधील तरतुदीनुसार 
पदोन्नतीच्या कोट्यातील सर्व Rat पदे दि.२५.०५.२००४ च्या स्थितीस अनुसरून निव्वळ तात्पुरत्या स्वरूपात 
सेवाज्येष्ठतेनुसार मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधीन राहून भरण्यात येत आहेत. 
३. सदर अधिका-यांना जिल्हा पुरवठा अधिकारी पदावरील तात्पुरती पदोन्नती खालील अटीं-श्तीच्या अधीन राहून 
देण्यात येत आहे- 
१) सदर मान्यता सहायक जिल्हा पुरवठा अधिकारी/सहायक अन्नधान्य वितरण अधिकारी,गट-ब या संवर्गाच्या 
दि.०१/०१/२०२१ ची स्थिती दर्शविणाऱ्या दि.३१.१२.२०२१ च्या अंतिम ज्येष्ठता सूचीनूसार देण्यात आली आहे. 
२) सदर पदोन्नती तात्पुरत्या स्वरूपात असून सदर पदावर संबंधीत अधिकाऱ्यांचा कायमस्वरूपी धारणाधिकार राहणार 
नाही. 
३) सन २०२१-२२ या निवडसूची वर्षाकरीता पात्र सहायक जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांची निवडसूची तात्पुरत्या 
स्वरूपाची असून जिल्हा पुरवठा अधिकारी पदावरील पदोन्नत्या या तात्पुरत्या स्वरूपाच्या आहेत. परिणामी 
निवडसूचीतील अधिकाऱ्यांना नियमित पदाचा व सेवा ज्येष्ठतेचा कोणताही हक्क मिळणार नाही. 


पृष्ठ ३ पैकी १ 


शासन आदेश क्रमांकः निसुची -१९२२/प्र.क्र.४८/ना.पु.-१५ 


४) संबंधित सहायक जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांनी जिल्हा पुरवठा अधिकारी पदावरील तात्पुरती पदोन्नती न 
स्वीकारल्यास सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय, क्र.एसआरव्ही-२०१५/ प्र.क्र.३०३/का.१२, दि.१२/०९/२०१६ 
अन्वये त्यांचे नाव सन २०२१-२२ च्या निवडसूचीतून काढून टाकण्यात येईल व पुढील दोन वर्षी होणाऱ्या 
निवडसूचीमध्ये त्यांच्या नावाचा विचार न करता तिसऱ्या वर्षाच्या निवडसूचीत जिल्हा पुरवठा अधिकारी पदावरील 
तात्पुरत्या पदोन्नतीसाठी त्यांची पात्रता तपासण्यात येईल. 

५) सदर अधिकाऱ्यांची जिल्हा पुरवठा अधिकारी पदावरील तात्पुरती पदोन्नती ही सदर अधिकाऱ्यांविरूध्द प्रस्तुत 
आदेशाच्या दिनांकापर्यंत कोणत्याही प्रकारची विभागीय चौकशी सुरू झालेली नाही वा प्रस्तावित नाही या धारणेच्या 
अधीन राहून करण्यात येत आहे. 

६) सदर आदेश तात्काळ अंमलात येत असून उक्त अधिका-यांना पदस्थापना दर्शविण्यात आलेल्या पदावर तात्काळ 
रुजू होण्यासाठी ते धारण करीत असलेल्या पदावरुन या आदेशान्वये (म.नं.) एकतर्फी कार्यमुक्त करण्यात येत आहे. 

७) सदर अधिकारी त्यांना अनुज्ञेय असलेल्या रुजू कालावधीत पदस्थापनेच्या ठिकाणी रुजू झाले नसल्याचे निदर्शनास 
आल्यास त्यांचेविरुद्ध सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. संकीर्ण २०१६/प्र.क्र.१८६/१६/कार्यासन १४, 
दिनांक २३ डिसेंबर २०१६ मधील तरतुदींनुसार शिस्तभंगविषयक कार्यवाही करण्यात येईल. 

८) सदर तात्पुरत्या पदोन्नतीच्या अनुषंगाने पदस्थापनेचे आदेशा प्राप्त झाल्यापासून संबंधित अधिकाऱ्यांना शासनाच्या 
पूर्वपरवानगीशिवाय कोणत्याही प्रकारची रजा मंजूर करू नये. 


४. सदरील पदोन्न्तीने पदस्थापना देण्यासंबंधाने प्रचलित महसूल संवर्ग वाटप नियमावलीनुसार कार्यवाही 
अवलंबण्यात आलेली आहे. 


संबंधित जिल्हाधिकारी/उप आयुक्‍त (पुरवठा) यांनी सदर आदेशाची तात्काळ अंमलबजावणी करून उक्त नमूद 
अधिकाऱ्यांना पदस्थापनेच्या पदावर तात्काळ रूजू करून घ्यावे व अनुपालन अहवाल शासनास सादर करावा. 


५. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०५३०११३०२५४१०६ असा आहे. सदर आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
TATOBA 1॥/॥॥॥१॥॥॥॥ 0 णा मण occ suru 


2.5.4.20=f6809ddecc0e0507860e37e9935ab3a70135 1 0f4fe04fad275 12588: 


0७०8९1 Sf, postalCode=400032, st=Mah. 


KOLEKAR पण em 
(तातोबा कोळेकर) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रति, 

१) श्री .रघुनाथ आबासाहेब ताडगे, सहायक जिल्हा पुरवठा अधिकारी, पुणे विभाग. 

(उप आयुक्त (पुरवठा), पुणे विभाग, पुणे यांच्यामार्फत) 
२) श्री .विजय कृष्णराव सहारे, सहायक जिल्हा पुरवठा अधिकारी, गडचिरोली विभाग. 
(उप आयुक्त (पुरवठा), नागपूर विभाग, नागपूर यांच्यामार्फत) 

प्रत: 


१. विभागीय आयुक्‍त, पुणे/नागपूर. 
२. प्रधान सचिव, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः निसुची -१९२२/प्र.क्र.४८/ना.पु.-१५ 


3. उपायुक्त (पुरवठा), पुणे/नागपूर / अमरावती/कोकण/औरंगाबाद. 

४. नियंत्रक शिधावाटप व संचालक नागरी पुरवठा, मुंबई. 

५. महाळेखापाल-१व २ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), मुंबई व नागपूर. 

६. जिल्हाधिकारी, पुणे/गडचिरोली/वर्धा. 

७. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे/ गडचिरोली /वर्धा. 

८. खाजगी सचिव, मा. मंत्री (अनापु व ग्रासं) यांचे कार्यालय. 

९. खाजगी सचिव, मा. राज्यमंत्री (अनापु व ग्रासं) यांचे कार्यालय. 

१०. सचिव, अन्न,नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मंत्रालय यांचे स्वीय्य सहाय्यक. 
११. विभागातील सर्व कार्यासने 

१२. निवडनस्ती/ना.पु.-१५. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


